ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांचे 
आधुनिकीकरण व ई-ग्रंथालयांमध्ये रुपांतरीत 
करणे योजनेसाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र मराग्रं २५१७/प्र.क्र.१२१/२०१७/साशि ५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ नोव्हेबर, २०१७. 


वाचा :- १) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र : मराग्र २५१७/प्र.क्र.९०/२०१६/साशि ५, 

दि. ८ मार्च,२०१७. 

२ ग्रंथालय संचालनालयाचे पत्र क्र. ५२/निधी वि.१७-१८/२०१७-१८/६१७९-८०, 
दि. २४/०८/२०१६. 
3 )शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थस-२०१७/ प्र.क्र. ९४/ अर्थस-३ दि. ३०/०६/२०१७ 
४))शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पुरक-२०१७/ प्र.क्र.१२९/ अर्थ-३ दि. १८/०८/२०१७ 
५) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. मराग्रं २५१७/प्र.क्र.१२१/२०१७/साशि ५, 

दि. २७/१०/२०१७ 

प्रस्तावना-: 


महाराष्ट्र विधीमंडळाचे सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मा. मंत्री ,वित्त, 
नियोजन व वने यांनी आजच्या संगणक युगाचे सामर्थ्य ओळखून राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक 
ग्रंथालये ई - ग्रंथालयामध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या योजनेस 
दि.०८/०३/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजना 
टप्प्याटप्प्याने राबविण्यासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ६ शासकीय विभागीय ग्रंथालये आणि 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली तसेच राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई HA एकूण ८ 
कार्यालयांचे आधुनिकीकरण व ई - ग्रंथालयांमध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयास 
रुपये ४०,००,००० /- ( अक्षरी रु. चाळीस लाख फक्त ) या प्रमाणे ८ कार्यालयासाठी येणारा खर्च 
मंजूर निधीतून करावयाची बाब जुले-२०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात लाक्षणिक पुरवणी मागणीद्वारे 
विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणण्यात आली आहे. सदर योजनसाठी लेखाशिर्ष व उदिष्ट निहाय निधी 
वितरीत करणे आवश्‍यक असल्याने या संदर्भात निर्गमित करण्यात आलेला संदर्भ क्र.५ येथिल शासन 
निर्णय दि. २७/१०/२०१७ अधिक्रमित करुन वित्त विभागाच्या दि. ३०/०६/२०१७ च्या व दि. 

१८/०८/२०१७ च्या परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात ग्रंथालय संचालक, 
ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांना निधी वितरित करुन खर्च करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. ५ येथिल दि.२७/१०/२०१७ येथिल शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत 
आहे. 

२. ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांचे आधुनिकीकरण व ई -ग्रंथालयांमध्ये रुपांतरीत 
करणे या योजनेस संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर योजना 
टप्प्याटप्प्याने राबविण्यासाठी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ६ शासकीय विभागीय ग्रंथालये, 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली आणि राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई अशा एकूण ८ 
कार्यालयांचे आधुनिकीकरण व ई - ग्रंथालयांमध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी वित्त विभागाच्या 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः ARTF २५१७/प्र.क्र.१२१/२०१७/साशि ५ 


दि. ३०/०६/२०१७ च्या व दि. १८/०८/२०१७ च्या परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारात योजनेसाठी अर्थसंकल्पित निधीच्या oo % निधी खाळील विवरणपत्रात स्तंभ -५ मध्ये 
नमुद केल्यानुसार रु. २,१७,००,०००/( अक्षरी रु.दोन कोटी सतरा लाख फक्त) इतका निधी ग्रंथालय 
संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, नगर भवन, मुंबई यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासनाची 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
योजनेचे/ कामाचे | लेखाशिर्ष २०१७-१८ वितरित निधी 
नाव अर्थसंकल्पित 

निधी 
२ 3 8 षु 
ग्रंथालय मागणी क्र. डब्ल्यू, ४, 
संचालनालय व | २२०५, कला व संस्कृती, 
अधिनस्त १०५, सार्वजनिकग्रंथालये, पंचवार्षिक 
कार्यालयांचे योजनांतर्गत योजना 
आधुनिकीकरण व | (०३) मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका 
ई-ग्रंथालयांमध्ये ग्रंथालयांना सहाय्य 
रुपांतरीत करणे (03) (०८) ग्रंथालय संचालनालय आणि 
सहाय्यक ग्रंथालय संचालक यांच्या 
& MAH | कार्यालयांचे संगणकीकरण 
विभागीय ग्रंथालये व | (२२०५ ३०५४) 
डॉ. बाबासाहेब | १७, संगणक खर्च, ९०००.०० ६३००.०० 
आंबेडकर स्मृती वय 
ग्रंथालय, दापोली २१, सामग्री : 000,00 ६३००.०० 
३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), ५०००.०० ३५००.०० 
42, यंत्रसामग्नी व साधनसामग्री ३०००.०० २१००.०० 
एकुण ee. 2§& 000,00 १८२००.०० 
ग्रंथालय मागणी क्र. डब्ल्यू - ४, 
संचालनालय व | २२०५, कलाव संस्कृती, 
अधिनस्त १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये पंचवार्षिक 
कार्यालयांचे योजनांतर्गत योजना 
आधुनिकीकरण व ई | (०३) (०९), राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयामध्ये 
-ग्रंथालयांमध्ये संगणकीकृत ग्रंथालय सेवा 
रुपांतरीत करणे, । (२२०५ ३०६३) 
राज्य मध्यवर्ती 40, संगणक खर्च ४०००.०० २८००.०० 
ग्रंथालय, मुंबई ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०००.०० ०७००.०० 
एकुण ५०००.०० ३५००.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ARTF २५१७/प्र.क्र.१२१/२०१७/साशि ५ 


३. सदर योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेला खर्च करण्यासाठी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय 
संचालनालय, मुबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. प्रत्यक्ष निधी खर्च करताना वाचा येथे नमुद करण्यात आलेल्या या विभागाच्या दि. ८ 
मार्च,२०१७ च्या शासन निर्णयातील व वित्त विभागाच्या दि. १८/०४/२०१७ ,दि. ३०/०६/२०१७ व 
दि.१८/०८/२०१७ परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. तसेच खरेदी बाबत शासन 
निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.भाखस-२०१४ प्र.क्र.८२ / APTI / उद्योग- ४ 
दि. ०१/१२/२०१६ अन्वये मान्यता दिलेल्या नियमपुस्तीकेतील कार्यपद्धतीनुसार तसेच वेळोवेळी 
शासन निर्णय/ परिपत्रकानुसार दिलेल्या निर्देशानुसार करण्यात यावी. प्रत्यक्ष प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करीत असताना विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अभिप्राय घेवून कार्यवाही करणे 
आवश्‍यक राहील, त्याबाबत खात्री करुन प्रमाणित करण्याची जबबादारी आहरण व संवितरण 
अधिकरी यांची राहील. 


५. योजनेसाठीचा खर्च सन २०१७-१८ मध्ये मंजूर निधीच्या मर्यादेत भागविण्यात यावा. निधी खर्च 
झाल्यानंतर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सादर करावे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ ८९२/१७/व्यय ५, दि.१४/०९/२०१७ 
च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११०६१६४६४९७७०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Anil Vithalrao 110 Hr Andee 
Saware गा 
(अनिल वि. सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 
३. मा. वित्त मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
५.मा. राज्यमंत्री, (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीयसहाय्य, मंत्रालय मुंबई 
७. अपरमुख्य सचिव उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीयसहाय्य, मंत्रालय मुंबई 
८. महासंचाळक माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय मुंबई (व्यापक प्रसिध्दीसाठी) 
९. महाळेखापाल,(लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर 
१०. नियोजन विभाग / वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई 
१२. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक / सर्व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी (ग्रंथालय संचालक, 
ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 
१३ कक्ष अधिकारी (साशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती साशि-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


